प्रशासकीय मान्यता- 

पैठण, जि.औरंगाबाद येथील 
इमारतीच्या पहिल्या मजल्याचे 
बांधकाम करण्याबाबत . 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय क्र.सीसीबी-१११९/प्र.क्र.३१/का-१३, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय , मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक:- २१ जानेवारी, २०२१. 


पहा :- १) मा.प्रबंधक (निरिक्षणे-२), मा.उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई यांचे 
क्र. बी (डब्ल्यु ६०४१/३९८/४८०२/१९९२(१४),दि.०५.०२.२०१९ चे पत्र. 
२) प्रमुख जिल्हा न्यायाधिश, औरंगाबाद यांचे जा.क्र./ळेखा/५२०६/२०१८, 
दि. ०५.०५.२०१८ चे पत्र. 


प्रस्तावना :- 


उपरोक्त संदर्भाधिन अ.क्र.१ च्या पत्रान्वये पैठण, जि.औरंगाबाद येथील इमारतीच्या 
पहिल्या मजल्याचे बांधकाम करण्याबाबतचा प्रस्ताव मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्याकडून 
शासनास सादर करण्यात आला होता. सदरहू प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


पैठण, जि.औरंगाबाद येथील इमारतीच्या पहिल्या मजल्याचे बांधकाम 
करण्याबाबतच्या रु.८,७२,२६,०००/- (रुपये आठ कोटी बाहत्तर लक्ष सव्वीस हजार फक्त) 
इतक्या अंदाजित खर्चाच्या कामास (खाली नमूद केलेल्या विगतवारीनुसार) या शासन 
निर्णयाद्वारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


प्रशासकी मान्यता 
रक्कम पूर्ण रुपयांत 
(अ) | आवश्यक बाबी 


(8) बांधकामाचा खर्च ४,९९,१७,५२५/- 
(b) फ्युल गॅस पाईप लाईन 


) 
C) बायो डायजेस्टर १,००,०००/- 
) 


( 
(d) रेन/रुफ Tex हार्वेस्टींग 
(f) फर्निचर ६८,५०,०००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-१११९/प्र.क्र.३१/का-१३, 


२ | पाणी पुरवठा मल:निस्सारण ( बांधकाम खर्चाच्या २४,९५,८७६/- 
i 4%) 
३ | विद्युतीकरण 
अंतर्गत विद्युतीकरण (बांधकाम खर्चाच्या ५%) २४,९५,८७६/- 
बाहय विद्युतीकरण (बांधकाम खर्चाच्या ६%) 
अग्निशामक यंत्रणा 


एकूण (ब) 
एकूण प्रकल्प खर्च ()--(ब) 
(क) | इतर तरतूदी 
आकस्मिक खर्च (बांधकाम खर्चाच्या 


ग्रीन बिल्डींग कन्सेप्ट( बांधकाम खर्चाच्या 4% 


वस्तू व सेवा कर (प्रकल्प खर्चाच्या १२%) 
भाववाढ ( प्रकल्प खर्चाच्या १०%) 


a 
| एकूण प्रकल्प खर्च रुपये (31) +(a)+() 
चन 


२. हौ प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 
अ) काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाझा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाशास 
वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 


ब) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतुदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत 
अंदाजपत्रक करुनच काम हाती घ्यावे. 


क) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३/ 
प्र.क्र.१७७/तां.क.१, दि. १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या 
मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


ड) काम सुरू करण्यापुर्वी सर्व संबंधित स्थानिक संस्था/प्राधिकरणे यांची मान्यता 
घेण्यात यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-१११९/प्र.क्र.३१/का-१३, 


3) waste बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्र.बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/ 
इमारती-२, दि.०७.०७.२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 


हौ नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन 
सदर कामाच्या निविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 


३. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च “मागणी क्र.एच-८, ४०५९ सार्वजनिक बांधकामावरील 
भांडवली खर्च-०१, कार्यालयीन इमारती-०५१, बांधकाम- कार्यक्रमांतर्गत- (०३) न्यायदान 
(केंद्रपुरस्कृत योजना-राज्य हिस्सा), (०३) (०१) मोठी बांधकामे (कार्यक्रम), ५३- मोठी बांधकामे 
(४०५९ ०६७२) व (२१) न्यायदान 'केंद्रपुरस्कृत योजना- केंद्र हिस्सा), (२१) (०१) मोठी 
बांधकामे(कार्यक्रम),५३-मोठी बांधकामे (४०५९ १२२२)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात 
यावा. मात्र, अर्थसंकल्पात तरतूद केल्याशिवाय कामास सुरुवात करण्यात येऊ नये. 


४. हे आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक 
१९३/१९/ईमा-२, दिनांक १३.०५.२०१९ अनुसार त्या विभागाच्या सहमतीने आणि नियोजन 
विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक ससामा-२०१०/ प्र.क्र.४८(भाग-१)/का-१४६१, दिनांक ११ 
जून २०१८ अन्वये आणि वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र:-विअप्न २०१३/ 
प्र.क्र.३०/१३/विनियम,भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय 
अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, उपविभाग-पाच, अनुक्रमांक १, महाराष्ट्र 
सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. १३४ अनुसार प्रशासकीय विभागास 
प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये संबंधित सक्षम प्राधिका-यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत 
आहेत. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या  ७७१/५/.॥8॥9७॥॥.9०५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०१२११४४९३४३७१२ असा 
आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने ; 


Digitally signed by Shailesh Shankar Khade 


° 
h | h h n k | DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Law And Judiciary 
a | es ठे if a Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=54a2a9aa5f8dcff7cl 7e9b25dad79d7cd3ea3de9c8b34d1ca416 
059834381896, 


serial INumber=e861 d0ceafa25f48a5a2ac90639ceb2c06fa02705a5830cc 
h a e 6e659de0cd053783, cn=Shailesh Shankar Khade 
Date: 2021.01.21 14:53:43 +05'30' 


(हैलेश शां. खाडे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


मा. सभापती, विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

मा.अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

मा. विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद/ विधानसभा ,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
मा.महाप्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय , मुंबई, 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-१११९/प्र.क्र.३१/का-१३, 


) मा.प्रमुख जिल्हा व सत्र rarest, औरंगाबाद. 

) मा.प्रबंधक (निरीक्षणे-२) अपिल शाखा, मा.उच्च न्यायालय, मुंबई, 

७) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-दोन, नागपूर, 
) 
) 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद. 
अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, औरंगाबाद. 
१०) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, औरंगाबाद. 
(मूळ अंदाजपत्रक व आराखडे यांच्यासह) 
११) सहाय्यक अभियंता, (ia सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, पैठण, 
जि.औरंगाबाद. 
१२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद. 
१३) सार्वजनिक बांधकाम विभाग (ईमा-२), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
१४) वित्त विभाग/व्यय-५, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
१५) नियोजन विभाग,१४४३, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
१६) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
) 
) 


१७) कक्ष अधिकारी, का.७, ११ व 92, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
१८) निवड नस्ती/संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


